३० खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय, 
शेंदूरजनाघाट जि. अमरावती येथील 
इमारत बांधकामाचे अंदाजपत्रक व 
आराखड्यांना प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक, क्रमांकः प्रशामा २०२१/प्र.क्र.२ ६७/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : १२ जुले, २०२२. 


वाचा : 
१) आरोग्य सेवा संचालनालय यांचे w क्रमांक : संआसे/ कक्ष-३/टे- 
६/शोंदुरजनाघाट३०खाटाबांधकाम/१३६३६-३७/१८, दिनांक २७.०८.२०२१. 
२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक १० डिसेंबर, २०२१ 


शासन शुध्दीपत्रक: 


२. उपरोक्त वाचा मधील अनुक्रमांक २ येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. ३ येथे नमूद 
केल्याप्रमाणे “३० खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय, शोंदूरजनाघाट जि. अमरावती येथील इमारत 
बांधकामावरील खर्च मागणी क्रमांक- एच-८, मुख्यलेखाशिर्ष "४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक 
आरोग्य यावरील भांडवली खर्च, ०२- ग्रामीण आरोग्य सेवा, ०४- सार्वजनिक आरोग्य, १०४- सामुहिक 
आरोग्य केंद्र, (००(०१) मोठी बांधकामे (४२१० ०३९१), ५३- मोठी बांधकामे" याखाली भागविण्यात 
यावा.” 


या ऐवजी 
“30 खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय, ]ोंदूरजनाघाट जि. अमरावती येथील इमारत बांधकामावरील 
खर्च मागणी क्रमाक्र एच-८, मुख्य लेखाशिर्ष ४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील 
भांडवली खर्च, ०२- ग्रामीण आरोग्य सेवा, १०४- सामुहिक आरोग्य केंद्र, (00), (००)(०४) मोठी बांधकामे 
(हुडकोकडील कर्जे) (कार्यक्रम) (४२१० ३२३८), ५३- मोठी बांधकामे" याखाली भागविण्यात यावा.” असे 
वाचण्यात यावे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्रशामा २०२१/प्र.क्र.२६७/आरोग्य 3 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०७१२१०३८३०२३१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 


R os h ani Dinesh Kadam Patil 


DN: CN = Roshani Dinesh 
रज Kadam Patil, C = IN, S = 
D | n es h Maharashtra, O = Government 


Kadam Patil 0000. 
Date: 2 
(रो.दि. कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र- 9/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
संनियंत्रक तथा मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 
सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये), मुंबई. 
५. उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, अकोला. 
जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णलय, अमरावती. 
७. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 
. उप अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, वरुड, जि. अमरावती. 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. अमरावती. 
१०. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 
११. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


